क्षयरोग रुग्णालये व आरोग्य धामे 
(लेखाशिर्ष २२१० ५२०१) अंतर्गत (०१) 
वेतन या बाबीसाठी सन २०२२-२३ पुरवणी 
मागणी अंतर्गत मंजूर अनुदान उपलब्ध 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-२०२२/प्र.क्र.४०३/आरोग्य-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, ८ व १० वा मजला,मंत्रालय, मुंबई 
तारीख: ३ मार्च,२०२३ 


वाचा - 
१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थसंकल्प व प्रशासन), मुंबई यांचे पत्र 
क्र.सहासंळेप/पुणे/हिवाळीअधि /कक्ष६०/२१०१९-१०४/२२-२३ दि.१६.११.२०२२ 
२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थसंकल्प व प्रशासन), मुंबई यांचे पत्र क्र.सहासंअवप्र/कक्ष६०/ 
हिअधि.पुमा.अनुमा/२८५/२३ दि.०४.०१.२०२३ 
प्रस्तावना- 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी क्षयरोग रुग्णालये व आरोग्य धामे (लेखाशिर्ष २२१० 
५२०१) अंतर्गत रुपये ९,१४,९७,०००/- इतक्या निधीची अर्थसंकल्पीत तरतुद करण्यात आली आहे. 
त्यापैकी लेखाशिर्ष २२१० ५२०१ अंतर्गत ०१- वेतन या बाबीखाली रु.८,८३,५९,०००/- निधीची 
अर्थसंकल्पीत तरतुद करण्यात आलेली आहे. आतापर्यंत नमूद लेखाशिर्षातंर्गत ०१-वेतन या 
बाबीखाली १०० टक्के म्हणजेच रूपये ८,८३,५९,०००/- अनुदान वितरित केलेला आहे. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थसंकल्प व प्रशासन), मुंबई यांनी शासनास सादर केलेल्या 
प्रस्तावानुसार सन २०२२-२३ या वर्षामध्ये क्षषरोग रुग्णालये व आरोग्य धामे (लेखाशिर्ष २२१०५२०१) 
अंतर्गत बाब-०१ वेतन या बाबीखाली मंजूर पदांवर कार्यरत असणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी यांचे / 
नियमित मासिक वेतना वरील खर्च भागविण्याच्या अनुषंगाने रु. १,३८,२१,०००/- (अक्षरी एक कोटी 
अडतीस लाख एकविस हजार रुपये फक्त) एवढया रक्कमेची आवश्‍यकता असल्यामुळे विधीमंडळाचे 
हिवाळी अधिवेशन २०२२ मध्ये पुरवणी मागणी सादर करण्यात आली होती. सन २०२२ च्या हिवाळी 
अधिवेशनात सदरची पुरवणी मागणी मान्य sist आहे. उपरोक्‍त नमूद लेखाशिर्षांतर्गत पुरवणी 
मागणीव्दारे उपलब्ध झालेला अतिरिक्त निधी रु. १,३८,२१,०००/- वितरीत करण्यास वित्त विभागाने 
मान्यता दिली आहे. सदर निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-२०२२/प्र.क्र.४०३/आरोग्य-५ 


शासन निर्णय- 


सन २०२२-२३ या वर्षामध्ये क्षयरोग रुग्णालये व आरोग्य धामे (लेखाशिर्ष २२१० ५२०१) अंतर्गत 


बाब-०१ वेतन या बाबीखाली मंजूर पदांवर कार्यरत असणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी यांचे नियमित 


मासिक वेतना वरील खर्च भागविण्याकरिता रु. १,३८,२१,०००/- (अक्षरी एक कोटी अडतीस लाख 
एकविस हजार रुपये फक्त) निधी वितरीत करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदरचा झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६३/२०२३/व्यय-१३ दिनांक 
१०.०२.२०२३ अन्वये दिलेले मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१०३१९१४०९२२१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Kl RA N K U M A R Digitally signed by KIRANKUMAR VASANTRAO WAHUL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, postalCode=400032, st=! 


‘Maharashtra, 
2.5.4.20=cc9db72365b55a7409cd8ad3c479621cc9f4985e6d 1 be8dd4 
VASANTRAO cs 
pseudonym=SAD6BC99C173E8D779171 190F8192DAE8D5E1557, 
rialNumber=2E35734EC976BF565781 5FB42C4D25B0B3C23B4C696 


WAHUL eae ete 05 पाटणा: 
(किरण वाहुळ) 
उप सचिव महाराष्ट्र शासन 


प्रधान सचिव, मा.मुख्यमंत्री सचिवालय,मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (सर्व, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई/पुणे 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थसंकल्प व प्रशासन), पुणे-१. 


. उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळे (सवी. 

. जिल्हा शल्य चिकित्सक, सर्व 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
९. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 


१०.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

११.वित्त विभाग, (व्यय-१३),(अर्थसंकल्प-३, अर्थसंकल्प-९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२.अवर सचिव, (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


